सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी केंद्र 
शासनाकडुन प्राप्त रु. ७,६०,१०,०००/- 
इतका निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-३६१६/प्र.क्र.--८१/पोल-३, 
मंत्रालय , २ रा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ सप्टेंबर , २०१६. 


वाचा:- १) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 5.९०.४९(३)/२०१५-१४९९, दि. १६/३/२०१६. 
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No.¥8(3)/PF-1/2098-9404, दि. २२/३/२०१६. 
३) वित्त विभागाचे ज्ञापन क्र. अकनि-२०१६/प्रक्र.१/अर्थसंकल्प-११, दि.२.४.२०१६. 
४) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण ३६१५/प्र.क्र. ३१८/पोल-३, दि.४.४.२०१६ 
५) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.पूरक-२०१६/प्र. क्र. १२८/ अर्थसंकल्प-३,दि.१२.८.२०१६ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत राज्यात सीसीटीएनएस प्रकल्प राबविण्यात येत 
आहे. सदर प्रकल्पाव्दारे राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी व सर्व वरिष्ठ पोलीस कार्यालये CAS (Core 
Application Software ) सॉफ्टवेअरव्दारे जोडण्यात आली आहेत. सीसीटीएनएस प्रकल्प संपूर्णपणे 
(१००%) केंद्र पुरस्कृत असून केंद्र शासनाने दि.१६/३/२०१६ च्या पत्रान्वये या प्रकल्पासाठी 
रु. ५५,०४,१६,०००/-(रुपये पंचावन्न कोटी चार लाख सोळा हजार फक्‍त) एवढा निधी राज्य शासनास 
वितरित केला आहे. सदर निधी सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या विविध कामासाठी खर्च करण्यात येणार 
आहे. हा निधी राज्य शासनास प्राप्त झाल्यामुळे व या योजने संबंधित लेखाशिर्षामध्ये मागील वर्षापासून 
काही तरतूद नसल्यामुळे संदर्भ क्र. ३ येथे नमुद वित्त विभागाचे ज्ञापन दिनांक २.४.२०१६ अन्वये 
आकस्मिकता निधीतून रु. ५५,०४,१६,०००/-( रुपये पंचावन्न कोटी चार लाख सोळा हजार फक्त ) 
एवढा निधी अग्रिम मंजूर करण्यात आला आहे. सदर निधी संदर्भ क्र. ४ येथे नमुद गृह विभाग शासन 
निर्णय दिनांक ४.४.२०१६ अन्वये महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई यांना 
वितरित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. २ येथे नमुद केंद्र शासनाच्या दि. २२.३.२०१६ च्या आदेशान्वये 
या प्रकल्पासाठी रु.७,६०,१०,०००/-(रुपये सात कोटी साठ SY दहा हजार फक्त) एवढा अतिरिक्‍त 
निधी प्राप्त झाला आहे. उपरोक्‍त निधीची लेखाशिर्षात तरतूद करण्यासाठी एकूण रु.६२,६४,२६,०००/- 
(बासष्ट कोटी चौसष्ट लाख सव्वीस हजार फक्त ) एवढया निधीची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात 
आली आहे. यापैकी रु.७,६०,१०,०००/- (रुपये सात कोटी साठ लाख दहा हजार फक्‍त) एवढा निधी 
महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई यांना वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय : 

केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजने अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी 
केंद्र शासनाकडून प्राप्त रु. ७,६०,१०,०००/-(रुपये सात कोटी साठ लाख दहा हजार फक्त ) एवढा 
निधी सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई यांना 
वितरित करण्यास या झासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३६१६/प्र.क्र.--८१/पोल-३, 


2. हा निधी “मागणी क्र. ब-१, २०५५- पोलीस,(००) १०९- जिल्हा पोलीस (00), (00) (११) 
गुन्हा व गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी नेटवर्क यंत्रणा (२०५५ ०६२२), (योजनांतर्गत) ३१-सहायक 
अनुदाने ( वेतनेतर) ” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो मंजुर अनुदानातुन भागविण्यात 
यावा. 
शः सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी तर त्यांच्या अंतर्गत आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यानुसार आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने 
सदर निधी कोषागारातून आहरित करुन या निधीचा धनादेश सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई यांच्या नावाने काढावा व तो सह व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई यांच्याकडे सुपुर्द करावा. 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, 
मुंबई यांनी सदर निधी सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत करण्यात आलेल्या कामासाठी केंद्र शासनाच्या 
निदेशानुसार खर्च करावा व खर्च करण्यात आलेल्या रकमेची उपयोगिता प्रामाणपत्रे वेळोवेळी शासनास 
सादर करावी. 
प. हा शासन निर्णय संदर्भ क्र.५ येथे नमुद वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि.१२.८.२०१६ 
अन्वये केंद्र पुरस्कृत योजनासाठी १००% निधी वितरणास दिलेल्या मंजूरीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०९२८१५०३४६३८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Kailas Arjun Gaikwad 


Ka | | a S A rj U Nn DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Gaikwad ay 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग, 
प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.राज्यमंत्री, गृह (Bee) यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव (विठोष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, 
मुंबई 
९. अपर पोलीस महासंचालक (नि व स॑) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


oc “७ AD OO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३६१६/प्र.क्र.--८१/पोल-३, 


१०.अपर पोलीस महासंचालक ,एससीआरबी, सीआयडी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

११.सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळ,मुंबई. 

१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४. वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

१५.अवर सचिव, अर्थ-२ ,गृह विभाग. 

१६.निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


